“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, 
जिल्हा औरंगाबाद” विकास आराखडयास 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१९/प्र.क्र.४६/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०१९. 

वाचा :- 

नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६3/का.१४४४, 

दि. ९ ऑगस्ट, २०१८. 
प्रस्तावना :- 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद” विकास आराखड्यास 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, रु.११२.४१ कोटीच्या कामांना मंजुरी देण्यात 
आली आहे. या आराखड्याकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेले 
लेखानुदान जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन नणय निर्णय:- 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद” विकास आराखड्यास 
खालील बाबींसाठी जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांना रु.१६,६६,६५,०००/- (रुपये सोळा कोटी 
सहासष्ट SE पासष्ट हजार फक्त) ळेखानुदान वितरित करण्यात येत आहे. या निधीचे 
उद्दिष्टनिहाय वाटप खालीलप्रमाणे आहे.:- 


मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट मंजूर लेखानुदान वितरित करावयाचा 
निधी 

५४५२ (पर्यटनावरीलळ ।५३मोठी | रु. १६,६६,६५,०००/- | रु. १६,६६,६५,०००/- 
भांडवली खर्च) बांधकामे 
५६४५६२०१६९ 


एकूण रु. १६,६६,६५,०००/- | रु. १६,६६,६५,०००/- 


२. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी निर्गमित शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. 
“ग” व “घ” च्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या परवानग्या व करावयाच्या कामांना आवश्‍यक तांत्रिक 
मान्यता दिल्यानंतर या कामांकरीता उपलब्ध करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२-पर्यटनावरील भांडवली 
खर्च, ०१-पर्यटनसाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्र, (००) (१०) “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरुळ, 
तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद” विकास आराखडा (५४५२ ०१६९) कार्यक्रम (दत्तमत)” 
याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१९/प्र.क्र.४६/का.१४४४ 


४. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखडयांतर्गत वर 
नमुद मुख्यलेखाशिर्ष (५४५२ ०१६९) अंतर्गत होणाऱ्या खर्चाचे प्रधान महालेखापाल-२,नागपूर यांच्या 
कार्यालयासोबत दरमहा ताळमेळ घालण्यात यावा. 


५. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखडयांतर्गत 
वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 


६. वित्तविभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ अन्वये 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६१०४८१९५२१६ असा आहे. हा SSS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
oO 


t= MANTRALAYA, MUMBAI 


(विद्या S211) 
उप सचिव 
प्रत तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 
प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 
५) मा. राज्यमंत्री उद्योग व खणीकर्म, व पर्यावरण तथा पालकमंत्री,(पुणे) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७ सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य, 
८) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
११) जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद, 
१२) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
१४) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 
१५) निवड नस्ती, का. १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


829ac9adbebSbOddabd086a7544e3fd 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


1f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb34418f111566e3 
=MAl 


(470670 


